पोलीस उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व 
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय 
परीक्षांसाठी शारीरिक चाचणीसंदर्भात 
करावयाच्या कार्यवाहीची कार्यपध्दती. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पोलीस -१५१७/प्र.क्र.२०६/पोळ ५अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेबर २०१७ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग क्रमांक: पीएसबी-०३०५/ सीआर ४०/ पोल ५ अ, दिनांक २९ मार्च,२००५ चे पत्र. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे क्रमांक:१४४२ (२) (२)/२०१६/तेरा-अ, दिनांक ६ 
जून, २०१७ व दिनांक २६ जुले,२०१७ ची पत्रे. 


प्रस्तावना :- 

पोलीस उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व पोळीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षानुषंगाने 
शारीरिक चाचणी दरम्यान येणा-या अडचणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निदर्शनास आणलेल्या 
आहेत त्या संक्षिप्त स्वरुपात पुढीलप्रमाणे आहेत:- 

शारीरिक चाचणीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली मैदाने बर्‍याच वेळा 
सुस्थितीत नसल्याने, मैदानावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विविध स्तरावर संपर्क साधावा 
लागतो. तसेच आयोगामार्फत आयोजित केलेल्या मुख्य परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची 
उंची, छातीची मोजमापे गोळाफेक, पुलअप्स व लांब उडी इत्यादी बाबी शारीरिक चाचणीमध्ये समाविष्ट 
असून, त्यासाठी लागणारी साधने/ उपकरणे निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र विभागाने प्रमाणित केलेले असणे 
आवश्यक आहे. 


तसेच संदर्भ क्रमांक १ सोबतच्या परिशिष्ट-७ मधील नोंदी पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय /विभाग प्रमुख अधिकारी यांनी 
परिपूर्ण व अचूक नमूद करणे आवश्‍यक आहे. शारीरिक चाचणी समितीवर विहीत दर्जाचे अधिकारी 
नियुक्‍त केळे जातील व सदर कालावधीत उपस्थित राहतील याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाने 
घेणे आवश्‍यक आहे. 

वर नमूद बाबींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या पोलीस 
उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व पोळीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षांच्या शारीरिक चाचणीबाबत 
उपाययोजना आखण्यासाठी झासनाच्या संबंधित विभागांच्या/ कार्यालयांच्या प्रतिनिधींची संयुक्‍त बैठक 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात दिनांक १५/६/२०१७ रोजी आयोजित करण्यात आली 
होती. सदर बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयानुषंगाने पोलीस उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व पोलीस 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षांसाठी शारीरिक चाचणीसाठी कार्यपध्दती अवलंबिण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक- 
पोलीस उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व पोळीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षांसाठी 
शारीरिक चाचणीसाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी:- 


(१ शारीरिक चाचणीच्या मैदानावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणे तसेच उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली मैदाने सुसज्ज व सुस्थितीत करून घेणे. 

() शारीरिक चाचणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले मैदान हे राखीव पोलीस निरीक्षक 
(Reserve Police Inspector) यांनी शारीरिक चाचणीसाठी नियुक्‍त केलेल्या जिल्हा क्रीडा 
अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करुन घ्यावे. ट्रॅकवरील अंतरे, मोजमापे अचूक असल्याची खात्री 
करावी. 

(i) शारीरिक चाचणीच्या ठरलेल्या कार्यक्रमाच्या आठ दिवसअगोदर शालेय शिक्षण 
विभागामार्फत नियुक्‍त केलेल्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी संबंधित मैदानावरील राखीव पोलीस 
निरीक्षक (RPI) ची भेट घेऊन विहीत सोयी-सुविधांनुसार मैदान सुसज्ज करुन घ्यावे. तसेच, शारीरिक 
चाचणी सुरु होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर झारीरिक चाचणीचे मैदान सर्व शारीरिक चाचणींच्या 
बाबींसाठी (events) सुसज्ज असल्याचे व विविध उपकरणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रकारे 
प्रमाणित असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी राखीव पोलीस निरीक्षक (RPI) यांना द्यावे. 
राखीव पोलीस निरीक्षक ( RP) यांनी सदर प्रमाणपत्र शारीरिक चाचणीच्या कार्यक्रमासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या आयोगाच्या अधिकारी यांना द्यावे. 


२) शारीरिक चाचणीसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या मैदानावर खालीलप्रमाणे सुविधा असणे आवश्‍यक 
आहे. सदर व्यवस्था पोलीस विभागातर्फे पूर्ण करण्यात यावी. 

अ) धावणे - पुरुषांना Coo मीटर व महिलांना २०० मीटर धावावे लागते : 
१) धावण्याचा मार्ग (Running Track) WS व खडी विरहीत करून घ्यावा. 
२) धावण्याचा मार्ग (Running Track) नेमका Yoo मीटरचा असावा. 
३) धावण्याच्या मार्गावर योग्य प्रकारे Mark केलेले किमान ६ व शक्यतो ८ Track असावेत. 
४) धावण्याचा मार्ग (Running Track) आंतरराष्ट्रीय/भारतीय अँथलेटीक महासंघाच्या 
नियमानुसार तसेच मोजमापानुसार असावा याची खात्री संबंधित जिल्हा/राज्य अँथलेटीक 
SARI यांच्या तांत्रिक अधिका-यांच्या संमतीने करण्यात यावी 


(१) 
(२) 
(३) 
(8) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


(4) Running Event चा Starting Point व End point ( पुरुषांसाठी ४०० मीटर व 
महिलांसाठी २०० मीटर) उपलब्ध जागेनुसार ४००/२०० मीटरचा ट्रॅक आंतरराष्ट्रीय/भारतीय 
अँथळलेटीक महासंघाच्या नियमानुसार तसेच मोजमापानुसार असावा याची खात्री संबंधित 
जिल्हा/राज्य अॅथलेटीक असोसिएडान यांच्या तांत्रिक अधिका-यांच्या संमतीने करण्यात यावी 
(६) धावण्याचे अंतर सेंकदात मोजण्यासाठी आवश्‍यक असलेली साधारणत: १५ स्टॉप GPA 
उपलब्ध करुन घेऊन ती योग्य स्थितीत असल्याचे जागतिक अँथळेटीक संघटनेने प्रमाणित 
केलेले अथवा अँमेच्युअर अँथलेटीक HSV ऑफ इंडीया यांनी प्रमाणित hosed असावे 
अथवा राज्य अँमेच्युअर अथळेटीक्स SAV यांच्या तांत्रिक अधिकारी यांचे सल्यानुसार 
आवड्यक स्टॉपवॉचेस चाचणीकरीता वापरण्यात यावे. (उदा-सिको,कॅसिओ कंपनीचे स्टॉप 
dae) तसेच प्रत्येक उमेदवाराची वेळ मोजण्यासाठी आवश्‍यक असलेले 'टाईम किपर' यांची 
व्यवस्था करणे, धावणे स्पर्धा (Running Race) सुरु झाली हे टाईमकिपरला सूचित 
करण्यासाठी 'क्लॅपर' ची व्यवस्था करणे इत्यादी बाबी शारीरिक चाचणीच्या एक आठवडा 
आधी तयार करुन ठेवण्याची जबाबदारी राखीव पोलीस निरीक्षक (३.०. यांची राहील. 


ब) पुलअप्स :- क्षितिज समांतर खांबावर उमेदवारास आठ पुलअप्स काढावे लागतात : 

पुलअप्सच्या खांबांची उंची शासनाने विहित केलेल्या 'मानांकनानुसार' असणे आवश्‍यक आहे. 
त्यात कोणताही दोष असता कामा नये. स्टॅंडची उंची कमी जास्त असल्यास त्याचा परिणाम 
उमेदवारांच्या क्षमतेवर (Performance) नकारात्मक किंवा सकारात्मक होऊ शकतो. यास्तव 
पुलअप्सच्या खांबांची उंची व बारची जाडी शारीरिक चाचणी पूर्वी क्रीडा अधिकाऱ्यांकडून 
(Sports Officer) तपासून घेऊन ती योग्य मानांकनाप्रमाणे असल्याचे सक्षम प्राधिकरणांकडून 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. 
क) गोळाफेक :- पुरुष उमेदवारांसाठी ७.२६० किलोग्रॅम वजनाचा व महिला उमेदवारांसाठी ४ 

किलोग्रॅम वजनाचा गोळा आवश्‍यक आहे : 

गोळयाचे वजन विहीत वजनापेक्षा कमी/अधिक असू नये, यास्तव, सर्व शारीरिक 

चाचणीच्या मैदानावर गोळा विहीत वजनाचा व वजन निरीक्षक,वैधमापन शास्त्र विभागामार्फत 
प्रमाणित करून घेणे. 
ड) लांब उडी :- धावत येऊन लांब उडी मारणे : 

लांब उडीसाठी आव्यक असलेल्या पिट ची लांबी- रूंदी तसेच उडी मारण्यापूर्वी आव्यक 
असलेल्या IMAI Track चे अंतर शारीरिक चाचणी पूर्वीच 'क्रीडा अधिका-याकडून' योग्य 
त्या मानांकनासह तयार करून घेणे आवश्‍यक असून सदर पिट मध्ये आवश्‍यक असलेली वाळू ही 
बारीक (Fine) स्वरूपातील असणे आवश्‍यक आहे अन्यथा उमेदवार लांब उडी मारताना जखमी 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


होऊन त्याचा परिणाम त्याच्या क्षमतेवर (Performance) होऊ शकतो. तसेच उमेदवारांच्या 
उडीचा टप्पा जेथे पडला आहे ते दर्शविण्यासाठी साधारणत: dpe लांबीची स्टीक व अंतरे 
मोजण्याची प्रमाणित टेप, पांढरी फक्की/चुना इत्यादी सामग्री मैदानावर उपलब्ध असणे आवश्‍यक 
आहे. 


वरील सर्व बाबी मैदानावरील राखीव पोलीस निरीक्षक (Reserve Police Inspector) यांनी 
शारीरिक चाचणीच्या एक आठवडा आधी जिल्हा क्रीडा अधिका-यांच्या मार्गदर्शानाखाळी करुन 
घ्यावे. शारीरिक चाचणीच्या दोन दिवस आधी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी मैदानावर उपस्थित 
राहून मैदानाचे परीक्षण करावे व शारीरिक चाचणीसाठी मैदान सुसज्ज असल्याचे, अंतरे, उंची, 
लांबी इत्यादी अचूक व प्रमाणकानुसार असल्याचे व मापन उपकरणे विहीत मानांकनानुसार 
असल्याचे प्रमाणित करुन प्रमाणपत्र राखीव पोलीस निरीक्षक (1.2..) यांना द्यावे. 

सदर जबाबदारी राखीव पोलीस निरीक्षक (9.2.1.) व जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांची राहील. 

वर नमूद केलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व तसे लेखी स्वरुपात आयोगास 
शारीरिक चाचणीच्या साधारणत: आठ ते दहा दिवस आधी पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय 
परीक्षेकरिता mpscd93b@gmail.com_ या ई-मेल पत्त्यावर पत्त्यावर तसेच पोलीस उपनिरीक्षक स्पर्धा 
परीक्षेकरिता mpscd93a@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर कळविण्याची जबाबदारी ज्या अधिका- 
यांच्या अधिपत्याखाली जिल्हाकेंद्रावरील मैदान उपलब्ध करुन दिले आहे, त्या अधिकाऱ्याची 
म्हणजेच राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF), मैदानाबाबत समादेशक (commandant) व पोलीस 
प्रशिक्षण मैदानाबाबत संबंधित प्राचार्य यांची किंवा लागू असेल त्यानुसार जिल्हा पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उपआयुक्त यांची राहील. 


३) शारीरिक चाचणीसाठी आव्यक साधने/उपकरणे प्रमाणित करून घेणे : 
निरीक्षक, वैध मापनशास्त्र विभागाने प्रमाणित केलेली विविध उपकरणांसंदर्भातील प्रमाणपत्रे 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना शारीरिक 
चाचणीचा कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर द्यावीत. उदा. उंची मोजण्याचे स्टॅण्ड व 
COT, छाती मोजण्याची टेप, गोळाफेकीसाठीचा गोळा, स्टॉप वॉचेस इत्यादी. 
वरील बाबींची पूर्तता करण्यासाठी तसेच, शारीरिक चाचणीसाठी लागणारी साधने/उपकरणे 
निरीक्षक वैध मापनझास्त्र यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेऊन सीलबंद करुन घेण्याची जबाबदारी 
सदर राखीव पोलीस निरीक्षक (12) यांची राहील. 


४) अपिलीय समितीकरिता आवश्‍यक साधन/उपकरणे स्वतंत्र व प्रमाणित करून घेणे : 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक २९/३/२००५ च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार अपिलीय 
समितीसमोर तक्रार करणाऱ्या उमेदवाराची उंची व छातीची मोजमापे वेगळी (स्वतंत्र) साधने/ 
उपकरणे यांच्या आधारे घ्यावयाची आहेत. सदर साधने/ उपकरणे, उंची मोजण्यासाठी लागणारी 
स्टॅण्ड व टेप्स व छाती मोजण्यासाठी लागणारी टेप्स वेगळी व स्वतंत्र ठेवावी व तीही निरीक्षक, वैध 
मापनशास्त्र विभागाकडून प्रमाणित करुन ती सीलबंद करुन घेण्याची जबाबदारी राखीव पोलीस 
निरीक्षक (RPI) यांचेवर राहील. 

उंची व छाती मोजमाप अपिलीय समितीने उमेदवाराची उंची दोन-तीन वेळा मोजून घ्यावी. 


५) शारीरिक चाचणीच्या मैदानावर सोयी-सुविधांसह रुग्णवाहिकेची सोय करणे : 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे वैद्यकीय अधिकारी व नर्ससह रुग्णवाहिकेची सोय शारीरिक 
चाचणीच्या मैदानावर करण्यात यावी. 


६) वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीची तारीख बदलून घेणाऱ्या उमेदवारांसंदर्भात करावयाची 
कार्यवाही : 

वैद्यकीय कारणास्तव शारीरिक चाचणीची तारीख बदलून देण्याची विनंती करणाऱ्या 
उमेदवारांनी गंभीर आजार, गंभीर दुखापत इत्यादी प्रकारचे अपवाद वगळता, शारीरिक चाचणीच्या 
दिवशी झारीरिक चाचणीच्या मैदानावर वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह उपस्थित राहणे आवश्‍यक राहील. 

शारीरिक चाचणीच्या दिवशी अपवाद वगळता उमेदवार उपस्थित राहिला नाही तर त्याला 
पुन्हा शारीरिक चाचणीची संधी देण्यात येणार नाही. शारीरिक चाचणीच्या ठिकाणी वैद्यकीय छावणी 
(Medical Camp) सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे उभारण्यात येईल. वैद्यकीय कारणास्तव तारीख 
बदलून देण्याची विनंती करणाऱ्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी मैदानावर उपस्थित असलेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. शारीरिक चाचणीसाठी उमेदवार अयोग्य (Unfit) असल्याचे 
प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिले तरच त्या उमेदवाराची शारीरिक चाचणीसाठी तारीख बदलून 
देणे तसेच वैद्यकीय कारणास्तव उदभवणा-या इतर अनुषंगिक बाबींवर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत निर्णय घेण्यात येईल. 


७) पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेचे परिशिष्ट-७ परिपूर्ण असणे : 

संदर्भ क्रमांक १ सोबतच्या परिशिष्ट-७ मध्ये उमेदवारांचे नाव, वर्गवारी, वय, जन्मतारीख, 
नियुक्तीचा दिनांक, त्यांची एकूण सेवा, त्याने घेतलेल्या परीक्षांच्या संधी इ. बाबतची माहिती पोलीस 
उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय /विभाग 
प्रमुख अधिकारी यांनी अचूक नमूद करणे आवश्‍यक असते. सदर परिशिष्टाआधारे निकाल तयार केला 
जात असल्यामुळे परिशिष्टातीळ नोंदी योग्य असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेचे परिशिष्ट हे उमेदवारांच्या संबंधित विभागाच्या 
आस्थापना अधिकाऱ्यांनी सर्व नोंदी करुन/भरुन व प्रमाणित करुन उमेदवारास देण्याची जबाबदारी 
संबंधित आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय /विभाग प्रमुख अधिकारी यांची राहील.(परिशिष्ट-७ 
सोबत जोडण्यात आले आहे) 


८) शारीरिक चाचणी समितीवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दर्जाबाबत : 
शारीरिक चाचणी समितीवर सर्व संबंधित विभागांकडून आवऱ्यक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या कराव्यात. 


अ) पोलीस अधिकारी यांची नियुक्‍ती - 
पोळीस महासंचालळक/पोळीस आयुक्‍त यांनी पोळीस उपनिरीक्षक स्पर्धा परीक्षा व मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षेतील उमेदवारांच्या शारीरिक चाचणीसाठी “वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक” 
दर्जाचे अधिकारी नेमावेत. तसेच अपिलीय समितीवर “पोलीस महानिरीक्षक/ fears पोलीस 
महानिरीक्षक” दर्जाचे अधिकारी नेमावेत. 
ब) वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्‍ती - 

शारीरिक चाचणी समितीसाठी प्रशिक्षित व अनुभवी असे -वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, 
वेतन बँड रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००/- व अपिलीय समितीसाठी जिल्हा area 
चिकित्सक, गट-अ, ग्रेड पे रु.६६००/- या अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍ती करावी. 


क) क्रीडा अधिकारी यांची नियुक्‍ती - 
शारीरिक चाचणी समितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी व अपिलीय समितीसाठी उपसंचालक, 
क्रीडा दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नियुक्‍ती करावी. 


९) शारीरिक चाचणी समितीवर विहीत दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात आयोगाशी 
संपर्क साधण्यासाठी त्यांच्या विभागामध्ये/ कार्यालयामध्ये समन्वय अधिकारी नेमणेबाबत : 

शारीरिक चाचणी समितीवर नियुक्‍त केलेले अधिकारी बऱयाच वेळा कार्यालयीन कामामुळे 
किंवा अन्य काही कारणास्तव शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहणार नसल्याचे ऐनवेळी 
कळवितात. अशावेळी दुसरा अधिकारी नियुक्‍त करण्यासाठी शासनाचा संबंधित विभाग, पोलीस 
महासंचालक, WS आयुक्तालय, क्रीडा संचाळक यांचेशी वारंवार संपर्क करावा लागतो. 
कार्यालयीन वेळेनंतर संबंधित विभागांमध्ये संपर्क साधण्यासाठी अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध 
नसतात. अशावेळी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पोलीस महासंचालक, पोलीस 
आयुक्‍त यांनी शारीरिक चाचणी समितीवर विहीत दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात आयोगाशी 
संपर्क साधण्यासाठी त्यांच्या विभागामधीळ/ कार्यालयामधीलळ आस्थापना कामकाजाशी संबंधित 
किमान गट-अ दर्जाच्या अधिकारी यांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करावी. त्या अधिकाऱ्याचा 
कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, निवासी दूरध्वनी क्रमांक आयोगास कळवावा. 
जेणेकरुन शारीरिक चाचणी समितीवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍ती संदर्भात आयोगाकडून सदर 
समन्वय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०. वरील सूचनांचे पालन करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांकडून करण्यात 
यावी. 


११. हे शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच अन्न 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९२७१७५४१३६७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h a 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671 
ण ° d1da08208cfdd6677facOafdebf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.09.27 17:43:28 +05'30' 


(व्यं.मा.भट) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री ,गृह (शहरे),महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री ,गृह (ग्रामीण),महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 

५. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव/सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
८. प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१०. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक निर्णय क्रमांकः पोळीस-१५१७/प्र.क्र.२०६/पोल-५अ 


११. सर्व पोळीस आयुक्‍त/पोलीस अधीक्षक/समादेशक, महाराष्ट्र राज्य 
१२. आयुक्त, क्रिडा संचालनालय,पुणे 

१३. संचालक, वैधमापन शाखा 

१४. संचालक,सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

१६. निवडनस्ती का-पोळ ५अ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


